सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता Blood 
Cell अंतर्गत हिमॅटॉलॉजी व सिकलसेल 
कार्यक्रमांतर्गत औषधे, उपकरणे व साहित्य 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.११५/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २६ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
S XISIRA/ Blood 08॥/खरेदी/प्रशासकीय मान्यता/८१८५९/१७, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार राज्यातील 


हिमोग्लोबीनोपॅथीसाठी राज्य रक्‍त कक्ष (Blood Cell) स्थापन करण्यात आलेला आहे. केंद्र 


शासनाच्या सन २०१६-१७ च्या मंजूर PIP मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हिमोग्लोबीनोपॅथी 


अंतर्गत सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम, हिमॅटॉलॉजी कार्यक्रम व रक्‍त साठवणी केंद्रासाठी 


लागणाऱ्या साहित्य व औषधे खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. त्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
सन २०१६-१७ च्या मंजूर PIP मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हिमोग्लोबीनोपॅथी 


अंतर्गत सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम, हिमॅटॉलॉजी कार्यक्रमांतर्गत SSK अंतर्गत सर्व 


गर्भवती महिलांची सिकलसेल व थॅलेसेमिया चाचणी करण्याकरिता सोल्यूबिलिटी व 


इलेक्ट्रोफोरेसिस किट्स, औषधे, उपकरणे व साहित्य खरेदी करण्यासाठी रु.२१९४.९९ लक्ष (रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र. ११५/आ -७ 


एकवीस कोटी चौर्‍याण्णव लक्ष नव्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर औषधे, उपकरणे व साहित्य यांचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे :- 


Budget Head Proposed Approved 

Budget (Rs. | Budget 
In Lakh) 

Antenatal Screening of all pregnant women coming to the 

facilities in their first trimester for Sickle Cell trait, Thalassemia, 

Haemoglobin variants esp. Haemoglobin E and Anemia- as per 

(Solubility & Nestrof Kits) 

B4.1.5.4.1 | Infrastructure Development for Blood Storage Units & Day Care 
Units at all 34 DH/WH/Specialist Hospitals for 
Hemoglobinopathy 


Sr. | FMR Budget Head Proposed 
No Budget (Rs. 


Equipment Budget required for diagnosis of Hemophilia 


a ee कक्कर पक 
नक 


७-० ० क यी 


B14.3 NESTROFF Screening kits for Thalassemia 


4 

ba 

ce 
Is 
fae 

| 


Sr. | FMR Budget Head Proposed Approved 

No. | Code Budget (Rs. | Budget 
6५ | (| In Lakh) etc 

काल 2010121112: ह हा 


4. B16.1.1.1 | Tube sealer table top 
B16.1.1.1 | Blood Storage Cabinet 


6. | B16.1.1.1 Blood Bank Solar Refrigerator 144.15 


Budget Head Proposed Approved 


Budget (Rs. | Budget 
In Lakh) 


B14.2 Laboratory Consumables & Medicine to PHCs 


2: B14.2 Laboratory Consumables & Medicine to Electrophoresis Testing 9.2 9.2 
center 
3. 9.5 9.5 


B14.2 Laboratory Consumables & Medicine to Other RH/SDH 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र. ११५/आ -७ 


Budget Head Proposed Approved 
Budget (Rs. | Budget 
In Lakh) 


शिका State Level Budget शश 


we 
6. | 


Sub-total budget required for State Level 389 286 


२. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदर साहित्य सामुग्रीची आव्यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रस्तुत निवीदा प्रक्रीया राबवून खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित 
खरेदीचे दर हे बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा 
इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र. ११५/आ -७ 


३. 


१०) 


११) 


१२) 


आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

उपरोक्त विवरणपत्रातील उपकरणांची प्रस्तावित खरेदी ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियान- 
कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडा ( PIP ) अंतर्गत सन २०१६-१७ च्या मंजूर अनुदानातून 
खर्च करण्यात यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी fF Sat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ amy नियम mo समोरील स्तंभ क्र.६ 
येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची खरेदी करण्यात आली व संबंधीत उपकरणे कोणत्या 
जिल्हयांना व किती पुरवठा करण्यात आला,याची माहीती शासनास सादर करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम 


प्रमुख यांची राहील. 


8. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र. ११५/आ -७ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८०३२६१०४००३३७१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amol Nilakanth 


Amol DN GN Aol Makan 
Nilakanth — iarste 8; Semen 
Sakharkar वका 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


